राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी 
केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) खेळाडूंना मानधन 
देण्यासाठी निधी वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१३८/क्रीयुसे -२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३. 
वाचा 
१. शासन निर्णय समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग क्र -सेनिवे- 
१०९१/प्र.क्र.८२/क्रीयुसे -१,दिनांक १० जून, १९९३. 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. क्रीडायो २०१२/(प्र.क्र.६४/१२) / 
क्रीयुसे-२, दि. २१ डिसेंबर, २०१२. 


प्रस्तावना - 
राज्य/राष्ट्रीय/आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द (कुस्तीगीर) 


खेळाडूंना मानधन देण्याची योजना संदर्भ क्र.(१) येथील दि.१० जून, १९९३ च्या शासन निर्णयान्वये 
कार्यान्वित करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय /आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द 
खेळाडूंना तसेच किताब प्राप्त कुस्तीगीरांना देण्यात येणाऱ्या मानधनाचे दर संदर्भ क्र. (२) येथील दि. २१ 
डिसेंबर, २०१२ च्या शासन निर्णयान्वये सुधारित केले आहेत. 
२. सदर योजनेसाठी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात रु.५५.३२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित 
करण्यात आला आहे. राज्य/राष्ट्रीय/आंतररारष्ट्रीय स्तरावर अतुलनीय कामगिरी केलेल्या वयोवृध्द 
(कुस्तीगीर) खेळाडूंना ऑगस्ट २०२२ ते डिसेंबर, २०२२ पर्यंतचे मानधन देण्यासाठी शासन निर्णय 
दि.१५.१२.२०२२ अन्वये निधी वितरित करण्यात आलेला आहे. जानेवारी, २०२३ ते मार्च २०२३ या 
कालावधीमधील मानधन अदा करण्यासाठी डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणी सादर 
करण्यात आलेली होती. सदर पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेला निधी वितरित करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वर्षाकरिता राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनिय कामगिरी केलेल्या 
नामवंत खेळाडूंना मानधन देण्याकरिता रु. ५५.३२ लक्ष इतका निधी अर्थसंकल्पित आहे. जानेवारी, २०२३ ते 
मार्च २०२३ या कालावधीमधील मानधन अदा करण्यासाठी डिसेंबर, २०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये रक्‍कम 
रू. १८.५६ लक्ष रकमेची पुरवणी मागणी सादर करण्यात आलेली होती. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील 


पात्र लाभार्थी वयोवृध्द खेळाडूंना जानेवारी, २०२३ ते मार्च २०२३ पर्यंतचे मानधन अदा करण्यासाठी डिसेंबर, 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१३८/क्रीयुसे -२ 
२०२२ च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये पुरवणी मागणीद्वारे मंजूर झालेली रक्‍कम रु १८,५६,०००/- ( रुपये अठरा 
लक्ष छप्पन्न हजार फक्त) मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच सदर रक्‍कम आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांच्या 
अधिनस्त ठेवण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. या संदर्भात होणारा खर्च “मागणी क्र.ई-३, २२०४-क्रीडा व युवक सेवा-१०४ क्रीडा व खेळ (०८) (०२) 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या नामवंत खेळाडूंना मानधन (२२०४ १६५८), ३१ 
सहायक अनुदाने वेतनेतर” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२२-२३ मधील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे, त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 

|. उपरोक्त निधी आवऱ्यकतेनुसार मान्य निकषानुसार खर्च करण्यात यावा. ज्यावेळेस निधी प्रत्यक्ष खर्च 

करावयाचा त्याच वेळी आंहरीत करावा. शासन लेख्याबाहेर बँक खात्यात हा निधी ठेवू नये. 

॥. राज्य शासनामार्फत वेळोवेळी वित्त विषयक निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश/नियम/ शासन 

निर्णय वित्तीय नियमावली यांची अंमलबजावणी करुन वरील वितरीत तरतूदीचा विनियोग करण्याच्या अधीन 


राहून उपरोक्त तरतूद वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर योजनेअंतर्गत वयोवृध्द खेळाडूंना मानधन मंजूर करतांना संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील अटी व 
शर्ती लागू राहतील. 
४. शासनाच्या सूचनांनुसार उपरोक्‍त तरतुद खर्च करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी 


संबंधीत उपसंचालक/जिल्हा क्रीडा अधिकारी/लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी व आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
4, सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६६/२०२३/व्यय-५,दि.१९.०१.२०२३ 
अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१५३२२३७७२१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ramdas Ganpat Dhum: 
= 


il al 
Ra aa d a ५ G a n pat DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION AND 
“OR 
254. f097ab07142d65ea9b2b1 
h | 5,pse 90484, 


(रामदास धुमाळ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.मा.राज्यपाल,महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरवणी-३५२२/प्र.क्र.१३८/क्रीयुसे -२ 


३. मा. उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

४. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन , मुंबई 

५. मा. सभापती / उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन , मुंबई 

६.मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

८. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

१० . सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई०३२ ४००-, 

११ Qa, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

१२ .महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २-महाराष्ट्र/मुंबई - १-नागपूर, 

१३ .महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र २-महाराष्ट्र/मुंबई - १-नागपूर 

१४ .अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई(संचाळनालयामार्फत क्रीडा) . 

१५ .सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी )क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१६ .वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे(क्रीडा संचालनालयामार्फत) . 

१७ .लेखाधिकारी, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 
१८ .सर्व उपसंचालक व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत), 

१९ .वित्त विभाग व्यय ५-/अर्थ -८ , नियोजन विभाग (का. १४७१) मंत्रालय मुंबई, 

२० .कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


